RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31745 
Reg. No. MCS/ 175/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ३४ ] 


शनिवार , जुलै ३० , २०१६/ श्रावण ८ , शके १९३८ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ४ .०० 


असाधारण क्रमांक ४१ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ३० जुलै २०१६ 

शुद्धिपत्र 


क्र . चौविआ.१११६ / प्र.क्र . ५ / नवि - ४. - महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग- एक मध्य उप -विभाग, यामध्ये ३० जून २०१६ रोजी अधिसूचित करण्यात 
आलेल्या व दिनांक १ जुलै २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या असा. क्र . २५ मधील पहिल्या पृष्ठावरील दुसऱ्या ओळीतील “ ३१ जुलै २०१७ ” 
याऐवजी " ३१ मार्च २०१७ ” हे शब्द वाचण्यात यावेत . 

उपरोक्त अधिसूचनेच्या पहिल्या पृष्ठावरील १२ व्या ओळीतील “ 31st July 2017 ” या शब्दांऐवजी “ 31st March 2017 " हे शब्द 
वाचण्यात यावेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पां . जो . जाधव , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग एक ( म .उ.वि . )- ४१ - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


